अल्पसंख्यांक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळांना 
अनुदान योजना सन २०१७-१८ शुध्दीपत्रक लातूर 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का. ६, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १०.०४.२०१८. 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का.६, दि. ७.१०.२०१५ 
२. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक, अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का.६,दि. २३.०१.२०१८. 
३. जिल्हाधिकारी, लातूर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१७-१८/जिनिस/अल्पसंख्यांक/पायाभुत योजना/ 
कार्या- ९/६६०, दि.७.३.२०१८ 


शुद्वीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.२३.१.२०१८च्या शासन निर्णयातील सोबतच्या सहपत्रामधीळ औरंगाबाद 


विभागातील जिल्हा-लातूर मधील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. २ येथील रकाना क्रमांक ३ मध्ये संस्था, 
शाळेचे नाव व सुविधांचे स्वरूप खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आले होते. 


लातूर जिल्हयातील संस्था/झाळेचे नाव मुविधांचे स्वरूप अनुदानाचे 
अ.क्र. प्रयोजन वर्ष 
२. अलफलाह वेलफेअर सोसायटी, लातूर, द्वारा | संगणक संच, एलसीडी 4 


संचलित अलफलाह उर्दु माध्यमिक शाळा, | प्रोजेक्टर खरेदी 
सनत नगर, लातूर, जि. लातूर 


आता या ऐवजी संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक २३.१.२०१८ च्या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रामधील 
औरंगाबाद विभागातील जिल्हा-लातूर येथील पायाभुत सुविधेच्या प्रस्तावातील अ.क्र. २ समोरील रकाना क्रमांक ३ 
मध्ये सुविधांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


लातूर जिल्हयातील संस्था/शाळेचे नाव पुविधांचे स्वरूप अनुदानाचे 
अ.क्र प्रयोजन वर्ष 
२. अलफलाह वेलफेअर सोसायटी, लातूर, द्वारा | संगणक टेबल, खुर्ची, षु 
संचलित अलफलाह उर्दु माध्यमिक शाळा, | झेरॉक्स मशिन, टि.व्ही. 
सनत नगर, लातूर, जि. लातूर अँम्प्लीफायर इत्यादी 
खरेदी 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०४१०१६४२२३२८१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Day sane sonra 
Samir Ramesh oie ae ment 


0ff67bbde5 2fa539, 


Salunkhe 


sh Salunkhi 
Date: 2018.04.11 17:32:29 +05'30° 


(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.१४४/का. ६ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

3. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. जिल्हाधिकारी, लातूर . 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लातूर. 

११. जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर. 

१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
१३. सबंधित शाळा / शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (जिल्हाधिका-यांमार्फत) 
१४. निवड नस्ती कार्यासन ६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


